सुधारीत प्रकल्प अहवाल किंमतीस मान्यता मिळणेबाबत 
जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या.,एरंडेश्वर, ता. 
पुर्णा, जि. परभणी 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्रकल्प १२१८/प्र.क्र.9६/टेक्स१ (बो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 39.04.2023. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, समक्रमांक दि.०४.०१.२०२३. 
२) अध्यक्ष ,जयभवानी महिला शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या. एरंडेश्वर ता. पूर्णा जि. 
परभणी यांनी मा.मंत्री (TaD यांना दिलेले दि.१९.०४.२०२३ रोजीचे निवेदन. 


शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथील संदर्भ क्रमांक (१ च्या शासन निर्णयान्वये जयभवानी महिला सहकारी 
सूतगिरणी मर्या.,एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी या सूतगिरणीच्या रु.८००७.२४ लाख रक्कमेच्या 
सुधारित प्रकल्प अहवालास मंजूरी देण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयातील परि.१ मधील 

“वरील प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी या सूतगिरणीच्या रु.८००७.२४ लाख इतक्या सुधारित प्रकल्प 
किंमतीस खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 

(१) सूतगिरणीने प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या मशिनरीची मागणी संबंधीत मशिनरी 
उत्पादकांकडे नोंदवून तसे शासनास कळवावे. सदर मशिनरीच्या किंमतीपैकी शासनाकडून 
सूतगिरणीस देणे असलेली शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम संबंधित मशिनरी उत्पादकाला सर्व 
मशिनरी सूतगिरणीमध्ये स्थापित (Install) झाल्यावर सूतगिरणीने खाळील कागदपत्रे शासनास 
उपलब्ध करुन दिल्यानंतर शासनाकडून परस्पर अदा करण्यात येईल. 

a) सूतगिरणी पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची मागणी नोंदविलेला 

seat व देयकाची प्रमाणित प्रत (Order and Invoice) 

७) सूतगिरणी पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी लागणाऱ्या मशिनरीची यादी व प्रतिज्ञा पत्र. 

(प्रतिज्ञापत्र या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-०१ प्रमाणे) 

0 यंत्रसामुग्री योग्यरितीने स्थापित झाल्याचा अहवालाची प्रमाणित Wa (Installation 

Report) 

d) यंत्रसामुग्रीच्या एकूण किंमतीपैकी शासनाकडून सूतगिरणीस शासकीय भागभांडवल 

म्हणून देय असलेली रक्‍कम वगळता, यंत्रसामुग्नीची उर्वरीत रक्‍कम सूतगिरणीने सदर 

कंपनीस अदा केल्याची पावतीची प्रमाणित प्रत. 

& यंत्रसामुग्रीची रक्‍कम ज्या कंपनीस द्यावयाची आहे. त्या कंपनीची बँक खाते क्रमांकासह 

इतर आव्यक तपञील " 


याऐवजी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रकल्प १२१८/प्र.क्र.७६/टेक्स१ (ब) 


“वरील प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी या सूतगिरणीच्या रु.८००७.२४ लाख इतक्या सुधारित प्रकल्प 
किंमतीस याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१/५/0895॥0[9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५३११५०९५१२६०२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
PRASENJEET D ५८४ a octet 


2.5.4.20=d219¢43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa0cb2 
4c384214bcee8c, postal Sh 


\de=400032, st=Mi 
eriall ber=58B95820309E7F466AE2AD722C 14D2E891 OFE2F9D4 
99461E1829267B19AB9CFC, PRASENJEET D KARLEKAR, 


Date: 2023.05.31 15:11:09 +05'30° 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. जिल्हाधिकारी, परभणी. 

७. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद. 

८. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, परभणी. 

९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई-०१. 

१०. कार्यासन अधिकारी १६-सी / १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 

१२. अध्यक्ष, जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी 
१३. निवडनस्ती (टेक्स १ (बो 


पृष्ठ २ पैकी २ 


